राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व 
लागवड साहित्य उपअभियान योजनांकरीता संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा अकोला, यांच्या 
नावे बँक खाते उघडण्यास मान्यता प्रदान करण्याबाबत व 
सदर योजनांकरीता चेकर व मेकर यांची नियुक्ती 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएम-२०१७/प्र.क्र.४५/१७/भाग-१/२-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६मार्च, २०२१. 


संदर्भ: 
१. कृषि व पदुम विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१७. 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा, अकोला यांचे पत्र 
क्र.जाक्र/बीप्रयं/केंशानि/००७/२० दि.०३ डिसेंबर २०२० 
प्रस्तावना : 


कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ११ केंद्र पुरस्कृत व केंद्र सहाय्यीत योजना सार्वजनिक 
वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे (PFMS) राबविण्यासाठी एकूण ३५१ बँक खाती उघडण्यास संदर्भ क्र. १ 
च्या शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, सदर शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि 
विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियान योजनेकरीता बँक खाते 
उघडण्याबाबत शासन मान्यता देण्यात आलेली नाही. 
२. सदर योजनेच्या केंद्र हिळ्याकरीता प्राप्त होणारे अनुदान हे परस्पर महाराष्ट्र राज्य बीज 
प्रमाणीकरण यंत्रणेस प्राप्त होते तर समरूप राज्य हिस्सा राज्य शासनामार्फत वितरीत करण्यात येतो. 
सदर अनुदान आहरित करण्याकरिता संचालक, महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा, अकोला 
यांच्या नावे स्वतंत्र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) बँक खाते उघडण्यास मान्यता 
देण्याचे व सदर बँक खात्याचे आर्थिक व्यवहार हाताळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा, 
अकोला यांच्या कार्यालयातील सहायक लेखाधिकारी चेकर (Checker) व सहायक अधीक्षक, मेकर 
(Maker) म्हणून नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन खालीलप्रमाणे 
शासन निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय: 

कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व 
लागवड साहित्य उपअभियान योजनेकरीता संचालक, महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा, अकोला 
यांचे नावे स्वतंत्र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) बँक खाते उघडण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर बँक खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये चाळू खाते या स्वरुपात उघडण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएम-२०१७/प्र.क्र.४५/१७/भाग-१/२-ओ 


२. सदर बॅक खात्याचे आर्थिक व्यवहार हाताळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा, 
अकोला यांच्या कार्यालयातील सहायक लेखाधिकारी हे चेकर (Checker) व सहायक अधीक्षक हे मेकर 
(Maker) म्हणून जबाबदार असतील. 

३. सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचना आणि अटी व शांतीची 
पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१६१५०७१२२२०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Suhas Madhusudan >» iat 


Sakpal : 


Bedabic26b4e85ebc2af7c45F 


(सुहास सकपाळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

कृषि सहसंचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक (लेखा व कोषागारे), मुंबई, 

६. सहसंचालक (सुधारणा) संचालनालय,ळेखा व कोषागारे,नवीन प्रशासकीय भवन,५ वा 
मजला, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 

८. महालेखाकार कार्यालय, मुंबई /नागपूर. 

९. सहसचिव / उप सचिव /अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (का 09-31), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१०. सहाय्यक संचालक (लेखा-१/२), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

११. वित्त विभाग (व्यय - २ / अर्थ - १३/ कोषा प्रशा-५), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. लेखाधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

१३. उप महाप्रबंधक, डिजिटल आणि लेणदेण बँकींग शासकिय व्यावसायिक विभाग, सायनरजी 
सी-६/जी ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व मुंबई- ४०० ०५१. 

१४. निवड नस्ती ( कार्यासन २-ओ). 


Cc Av A Oo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


